महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०२४/प्र.क्र. ५१ (भाग-२)/प्रशा-३ (१४ ओ) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२४ 


PRA आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत 
असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती । अधिकाऱ्यांचे नांव विभाग 
| १_| २ ३ PB 4 
| श्री निलेड उध्दव वाघमारे | जलसंपदा विभाग इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित विभागाने श्री. वाघमारे, सहायक कक्ष अधिकारी यांना 
बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र. व HT), दि. 
२५.०८.२०२२ मध्ये नमूद केल्यानूसार संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. 

४. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची 
माहिती सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन प्रजा-३) यांना त्वरीत सादर करावी. 


कि सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥89॥8/959॥॥9.9०५७.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२३१८१८१५७४०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.08.23 18:33:30 +05'30' 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
श्री. निलेश उध्दव वाघमारे, सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत, 
सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत, 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत, 

निवड नस्ती- साप्रवि प्रशा-३ 


Oe: LO: उ 


